किमान वेतन अधिनियम,१९४८ अंतर्गत 
महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार 
मंडळाची पुर्नरचना करणेबाबत- शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : किवेअ -२०१५/५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार ७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ नोव्हेंबर, २०१९. 


संदर्भ :- १) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, area निर्णय, क्रमांक किवेअ-२०१५/ 
५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार-७, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) कामगार आयुक्त पत्र क्र.काआ/किवेअ/मंडळ/पुनर्रचना/२०१९/कार्या-१०, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

किमान वेतन अधिनियम,१९४८ कलम ७ आणि महाराष्ट्र किमान वेतन नियम,१९६३ मधील 
कलम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाची शासन निर्णय दिनांक 
१४ नोव्हेंबर, २०१८ द्वारे पुनर्रचना केळी आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये मालक प्रतिनिधी श्री. निरज 
बोरसे यांचे नाव “निरंजन बोरसे” असे नमूद केले आहे. सदर नावामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील मालक प्रतिनिधी मधील अनुक्रमांक ६ हे श्री. निरंजन 
बोरसे यांचे ऐवजी “श्री. निरज बोरसे” असे वाचावे. 


सदर INA शुद्धीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११०५११०९५८१०१० 
असा आहे. तसेच सदर शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SHASHANK 


MADHAV SATHE 


75949 


(31. Al. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः किवेअ -२०१५/५७१/प्र.क्र.२१४/कामगार ७, 


मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
कामगार आयुक्त, मुंबई, (१५प्रती) 
अपर कामगार आयुक्‍त,पुणे/ नागपूर, 
) कामगार उप आयुकत, ठाणे /नाशिक/औरंगाबाद, 
) सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष 
१२)सल्लागार मंडळाचे सचिव व समितीचे सर्व सदस्य (कामगार आयुक्त, मुंबई यांचे मार्फत) 
१३) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
) 
) 
) 
) 


Go 
११ 


१५) उप सचिव (कामगार-(७,यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१७ कामगार विभागातील सर्व कार्यासने,मंत्राळय,मुंबई, 
१८)निवडनस्ती (कामगार-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


